RNI No. MAHBIL/2009/31743 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग चार-ब 








वर्ष ७, अंक ३] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ [पृष्ठे ९, किंमत: रुपये २०.०० 








प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय 
सेंट जॉर्ज किल्ला, सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जवळ, 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९४ जानेवारी २०२१ 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५. 

क्रमांक तंत्र २०२०-२१/मं.प.-चित्रीकरण अधिसूचना/९२, क्रमांक संकोर्ण. २०१४/प्र.क्र. २१६/ आस्थापना.---महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क 
अध्यादेश, २०१५ (सन २०१५ चा महा. अध्या. ५) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुरातत्त्व ब वस्तुसंग्रहालये संचालनालय 
आणि त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या विविध कार्यालयांमार्फत पात्र व्यक्‍तींना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेबाकरिता नियत कालमर्यादा, पद 
निर्देशत अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 


(र) 
भाग चार-ब--१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


परिशिष्ट 


१. संचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 








अ.क्र. लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पदनिर्देशित प्रथम अपिल द्वितीय अपिले 
पुरविण्यासाठी अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे 
बिहित केलेली पदनाम पदनाम पदनाम 
कालमर्यादा दिवस 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

_ १. राज्य संरक्षित स्मारक परिसरात ६ दिवस तंत्र सहायक पुरातत्त्व सहायक संचालक, संचालक, पुरातत्त्व व 
चित्रीकरण हेतू प्राप्त निवेदन/अर्ज/ ब वस्तुसंग्रहालये (पुरातत्त्व) वस्तुसंग्रहालये 
प्रस्ताव बाबत निर्णय घेण्याचा संचालनालय (विभागीय कार्यालय) संचालनालय, मुंबई 
कालावधी निश्‍चित करणे. (मुख्यालय व 


विभागीय कार्यालय) 





डॉ. तेजस म. गर्गे, 
संचालक, 
पुरातत्त्व ब वस्तुसंग्रहालये संचालनालय. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


DEPARTMENT OF TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS 
DIRECTORATE OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS 
St. George Fort, St. George Hospital Campus, Near C.S.M.T., 
Mumbai 400 001, dated 14th January 2021 


NOTIFICATION 


ManarasHtTra RIGHT TO PUBLIC SERVICE ORDINANCE, 2015. 


No.Tech 2020-21/M.CRPS-Filming Notification/93, No. MISC. 2014/CR-216/Est.—In exercise 


of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Maharashtra Right to Public Service 
Ordinance, 2015 (Mah. Ord. No. V of 2015), the Tourism and Cultural Affairs Departments, hereby 
notifies the public services to be rendered to the eligible persons by the Directorate of Archaeology 
and Museums and it’s subordinate offices, along with the stipulated time limit for providing such 
public services, the Designated Officers, First Appellate Authorities and Second Appellate 
Authorities, as specified in the Schedule appended herewith, for the purpose of the said ordinance. 








Schedule 
1. Directorate of Archaeology and Museums, Mumbai 
Sr. Public Service Time Limit for Designated First Second 
No. Providing Officer Appellate Appellate 
Service Days Officer Officer 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Application/Request/ 6 Days Technical Assistant Director, 
Proposals for Shooting/ Assistant, Director, Directorate 
Filming in the premises Directorate of (Archaeology) of Archaeology 
of State Protected Archaeology and (Divisional and Museums, 
Monuments Museums (Head Office) Mumbai 

Quarter and 
Divisional Office) 





Dr. TEJAS M. GARGE, 


Director, 


Directorate of Archaeology and Museums. 


भाग चार-ब--२ 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २१-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जानेवारी २०२१ 


अधिसूचना 


क्रमांक आयडीसी २०२०/(प्र.क्र. ३३६)/उ-१४.--- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) चे कलम १ 
पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तीचा बापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचीत उल्लेखलेल्या मौजे 
सापे, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे, येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख १९ जानेवारी २०२१ म्हणून 
नियुक्‍त करीत आहे व उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड (ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 


उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-९३ यांचे कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात 
लाल रंगाने जास्त दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे त्याच्या चतुःसीमा आहेत. 








अनुसूची 
मौजे सापे, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे 
अ.क्र सर्व्हे नंबर / क्षेत्र 
हिस्सा नंबर (हे. आर) 
(१) (२) (३) 
शै २/१/अ ०.४२६२३ 
र शश, ०.०५६८ 
३ 2/१/इ ०.१५६९ 
१ ३/१/अ ०.०८०० 
प्‌ ३/१/ब ०.१९१४६ 
द ३/१/क ०.१०११ 
७ ४/१/अ ०.२६३० 
C इ/१/ब/१ ०.९४६० 
९ ४/१/ब/२ ०,२०२० 
१० ४/२/अ 0.3200 
RR ४/२/ब ०.२८३० 
RR ¥/3 ०.२०७० 
१३ &/R ०.०५६० 
Rw ५/२/अ 0.0666 
RG ५/२/ब ०.११८२ 
१६ न sate 
Ro ६/७ ०.००५० 
Rc R/C 0,030 


१९ ६/९ ०.०६१० 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 











(2) (2) (3) 
Xo ६/१० ०.०१८० 
RR ८/३/अ/१ ०.२१०० 
aR ८/३/ब/१ ०.२२०० 
२२ ८/२३/ब/२ ०.२००० 
र्ड ८/२३/ब/२३ ०.४२५० 
र्ष ८/३/ब/४ ०.११५० 
२६ ८/३/क ०.९६०० 
२७ ८/डॅ ०.४८०० 
२८ ८/५/क ०.०१२० 
88 १०/६/अ ०.१८०० 
३० १०/९ ०.१८७० 
RR १०/११/अ ०.२१७० 
२२ १०/११/ब ०.४०५० 
२३ १०/१३ ०.५२३७० 
Rw 80 /RkY ०.१५२० 
Ru 80/84 ०.०१५० 
२६ ११/'३ ०.०६८० 
३७ र रर ०,२८०० 
एकूण ८.२२७७ 





चर्तुःसिमा 
उत्तरेस : मोजे सापे सर्व्हे नं. ६/३, ६/१२, ८ व ९ 
दक्षिणेस : मोजे सापे सव्हे नं. २, ३, ४/५, १६ ब २०. 
पूवेस : मोजे सापे सव्हे नं. २ व राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८१. 


पश्‍चिमेस : मोजे सापे सव्हे नं. ४/४, १३ ब १५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


किरण जाधव, 
शासनाचे अवर सचिव. 


भाग चार-ब--२अ 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 
INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 
Mumbai-32, dated the 19th January 2021 


NOTIFICATION 

MauarasHTrA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No. IDC. 2020/(C.R. 336)/Ind. 14.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of 
section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1962), the Government 
of Maharashtra hereby appoints 19th January, 2021 to be the date from which the provisions 
Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Sape in Taluka Bhivandi of 


District Thane, mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to be an 
industrial area under clause (g) of section 2 of the said Act, for the purposes of the said Act. 


The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation, Andheri (East), Mumbai 
400 093 is bounded by the area as indicated in the said schedule. 


Schedule 
VILLAGE : SAPE, TAL. : BHIVANDI, DIST. : THANE 








Sr. No. Survey No./ Area 
Hissa No. (Hectare Are) 

(1) (2) (3) 
1 2/1/A 0.4863 
2 2/1/D 0.0568 
3 2/1/E 0.1569 
4 3/V/A 0.0800 
5 3/1/B 0.1146 
6 3/1/C 0.1011 
7 A/V/A 0.2630 
8 4/1/B/1 0.9460 
9 4/1/B/2 0.2020 
10 A/2/A 0.3200 
1] 4/2/3 0.2830 
12 4/3 0.2070 
13 5/1 0.0560 
14 5/2/A 0.0888 
15 5/2/B 0.1182 
16 6/6 0.0130 
17 6/7 0.0050 
18 6/8 0.0380 
19 6/9 0.0610 
20 6/10 0.0180 


षड 


8/3/A/1 0.2100 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 











(1) (2) (3) 
22 8/3/B/1 0.2200 
23 8/3/B/2 0.2000 
24 8/3/B/3 0.4250 
25 8/3/B/4 0.1150 
26 8/3/C 0.9600 
27 8/4 0.4800 
28 8/5/C 0.0120 
29 10/6/A 0.1800 
30 10/9 0.1870 
31 10/11/A 0.2170 
32 10/11/B 0.4050 
33 10/13 0.5370 
34 10/14 0.1520 
30 10/15 0.0150 
36 11/2 0.0680 
37 15/25 0.2800 
Total 8.2277 





Boundaries : 
On the North by : 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Sape Sr. No. 6/3, 6/12, 8 and 9. 


: Village Sape Sr. No. 2, 3, 4/5, 16 and 20. 
: Village Sape Sr. No. 2 and State Highway No. 81. 
: Village Sape Sr. No. 4/4, 18 and 15. 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


KIRAN JADHAV, 
Under Secretary to Government. 


G महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २१-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जानेवारी २०२१ 


अधिसूचना 


क्रमांक आयडीसी २०२०/(प्र.क्र. ५९५)/उ-१४.--- महाराष्ट्र ओद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) चे कलम २, 
खंड (ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचित उल्लेखलेले मौजे बोहोणोली 
(कनकवाडी गावठाण व होळवाडी गावठाण), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे : बोहोणोली (कनकवाडी गावठाण ब होळवाडी गावठाण), तालुका : अंबरनाथ, जिल्हा : ठाणे 


अ.क्र. सव्हे नंबर क्षेत्र 
(हे.आर) 
g ४५ पैको (कनकवाडी गावठाण) ०.२९.००० 
2. ४५ पैको (होळवाडी गावठाण) ०.१२.००० 
एकूण ०.४९.०० 


चतुःसिमा 
सर्व्हे नंबर ४५ पैकी कनकवाडी गावठाण 
उत्तरेस : मोजे बोहोणोली स.नं. १४ पैकी मओवि महामंडळाने मे. सिएट स्पेशालिटी टायर्स लि. या कंपनीस वाटप 
केलेला भूखंड क्र. (1-२. 
दक्षिणेस : मौजे बोहोणोली स.नं. १४ पैकी मओवि महामंडळाने मे. सिएट स्पेशालिटी टायर्स लि. या कंपनीस वाटप 
केलेला भूखंड क्र. (1-२. 
पूर्वेस : मौजे बोहोणोली स.नं. १४ पैकी मऔवि महामंडळाने मे. सिएट स्पेशालिटी टायर्स लि. या कंपनीस वाटप 
केलेला भूखंड क्र. (1-२. 
पश्‍चिमेस: मौजे बोहोणोली स.नं. १४ पैकी मओवि महामंडळाने मे. सिएट स्पेशालिटी टायर्स लि. या कंपनीस वाटप 
केलेला भूखंड क्र. (1-२. 
सर्व्हे नंबर ४५ पैकी होळवाडी गावठाण 
उत्तरेस : मोजे बोहोणोली स.नं. १९ पैकी मऔवि महामंडळाने मे. व्हरटिव्ह एनर्जी प्रा.लि. या कंपनीस वाटप 
केलेला भूखंड क्र. (1-१. 
दक्षिणेस : मोजे बोहोणोली स.नं. १९ पैकी मऔओवि महामंडळाने मे. व्हरटिव्ह एनर्जी प्रा.लि. या कंपनीस वाटप 
केलेला भूखंड क्र. (1-१. 
पूर्वेस : मोजे बोहोणोली स.नं. १९ पैकी मओवि महामंडळाने मे. व्हरटिव्ह एनर्जी प्रा.लि. या कंपनीस बाटप 
केलेला भूखंड क्र.(ज-१. 
पश्‍चिमेस: मोजे बोहोणोली स.नं. १९ पैकी मऔओवि महामंडळाने मे. व्हरटिव्ह एनर्जी प्रा.लि. या कंपनीस वाटप 
केलेला भूखंड क्र.(ज-१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किरण जाधव, 
शासनाचे अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ ९ 
INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 
Mumbai 82, dated the 19th January 2021 
MauarasHTrA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 


No. IDC 2020(C.R.595)/Ind 141. In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 2 
of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Maharashtra III of 1962), the Government 
of Maharashtra hereby declares the certain area of village Bohonoli (Kanakwadi Gaothan & 
Holwadi Gaothan), Taluka Ambernath, District Thane, mentioned in the Schedule appended 
hereto, to be an industrial area, for the purposes of the said Act. 


Schedule 


Village : Bohonoli (Kanakwadi Gaothan & Holwadi Gaothan), Taluka : Ambernath 
District : Thane 


Sr. No. Survey No. Area 
(Hectare Are) 
1 45 Part (Kanakwadi Gaothan) 0.29.00 
2 45 Part (Holwadi Gaothan) 0.12.00 
Total 0.41.00 
Boundaries:- 


Survey No. 45 Part Kanakwadi Gaothan 

On the North by : Village Bohonoli Survey No. 14 Part MIDC Allotted Plot No. G-2M/s. 
Ceat Specialty Tyres Limited. 

On the South by : Village Bohonoli Survey No. 14 Part MIDC Allotted Plot No. G-2M/s. 
Ceat Specialty Tyres Limited. 

On the East by _: Village Bohonoli Survey No. 14 Part MIDC Allotted Plot No. G-2M/s. 
Ceat Specialty Tyres Limited. 


On the West by _: Village Bohonoli Survey No. 14 Part MIDC Allotted Plot No. G-2M/s. 
Ceat Specialty Tyres Limited. 


Survey No. 45 Part Holwadi Gaothan 


On the North by : Village Bohonoli Survey No. 19 Part MIDC Allotted Plot No. G-1M/s. 
Vertiv Energy Pvt. Limited. 

On the South by : Village Bohonoli Survey No. 19 Part MID C Allotted Plot No. G-1M/s. 
Vertiv Energy Pvt. Limited. 

On the East by : Village Bohonoli Survey No. 19 Part MIDC Allotted Plot No. G-1 M/s. 
Vertiv Energy Pvt. Limited. 


On the West by _ : Village Bohonoli Survey No. 19 Part MIDC Allotted Plot No. G-1 M/s. 
Vertiv Energy Pvt. Limited. 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


KIRAN JADHAV, 
Under Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR: 
DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


